महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र. ७२ /१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० जुले, २०१८ 


आदेठा 


श्रीमती संगिता दि.शोळके, कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या सेवा पर्यटन व 


सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव कार्यालयातील “व्यवस्थापक (कलागारे)” या पदावर प्रतिनियुक्तीने दोन 
वर्षांच्या कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


आओ 


२ 


श्रीमती ted ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या 
सेवेचा प्रारंभ होईल त्यानंतर दोन वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करुन त्यांच्या मूळ 
विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल 

जर त्यांची सेवा ळोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्याला परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकारी 
राखून ठेवील. 

जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोकत्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर PaaS राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने 
शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

श्रीमती शहोळके, कक्ष अधिकारी यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत 
कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत येण्याची मुभा राहील. 


म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा ..इ) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट - दोन) मधील 


तरतुदी विचारात घेऊन पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (सां.का.१) तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी 
श्रीमती शेळके यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती, आपापसात सल्लामसलत करून ठरवाव्यात. 


3: 


श्रीमती शेळके यांच्या प्रतिनियुक्‍तीश्ी संबंधित सर्व प्रशासकीय बाबी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


(सां.का.१) तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


8. 


श्रीमती शेळके यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 


कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र. ७२/१४-ब 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७३०१६५७०९६००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. eT 
Gaja n a n पटटा मा जीन rat Ge | Administration 


hi 
2.5.4.20=85b973b0795ae988a7c005050/9180a8021798a5cled41ada8 
72725०4704 


INumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b3 13c3fefSde2ad659e360173, 
himrao Gurav secs 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्रीमती संगिता दि.शेळके, कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 


प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव (Gd) ४०० ०६५. 
सह/ उप सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती नमूद केलेल्या आदेशाची एक प्रत 
या कार्यासनाकडे पाठविण्यात यावी. 
सह/ उप सचिव, (का.क्र.सां.का.१), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


